कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या 
योजनेत्तर योजनेखालील अस्थायी पदे सन 
२०२३-२४ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२३/प्र.क्र.७४/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर २०२३. 


वाचा :- १) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र. ११(२२-२३)/२२३, दि.१३.२.२०२३ 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०३/२०२३/प्र.क्र.७४/फ-६, दि.०५.०४.२०२३ 
3) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-३ 
/योजनेत्तर/प्र.क्र. ६२(२१-२२/१०५व ११३ दि.२९.०८.२०२३ व दि. १३.०९.२०२३ 
४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
५) शासन शुध्दिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ 


शासन निर्णय :- 

कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या योजनेत्तर योजनेखाळीळ ७१ अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०२३ ते दि.३१.८.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
आता उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून कार्य आयोजना यंत्रणेचे 
बळकटीकरण या योजनेत्तर योजनेखालील ७१ अस्थायी पदांना दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत 
मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. वित्त विभागाच्या 
दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयाअन्वये व दि.०६.०९.२०२३ च्या शुध्दिपत्रकान्वये अस्थायी पदांना 
दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेले 
आहेत. 
२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) 
कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, कार्य आयोजना यंत्रणेचे बळकटीकरण या 
योजनेत्तर योजनेखालील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील एकूण ७१ अस्थायी पदे 
दि.१.९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर ७१ अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रधान शिर्ष २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर), ०१ 
वनीकरण, १०१ वनसंधारण, विकास पुननिर्मीती, (०४) (०१) कार्य आयोजनेची सुधारणा व तयारी 

(२४०६ ०१४९), ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दिपत्रक दि. ६.९.२०२३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२३/प्र.क्र.७४/फ-६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२११६५२१६४५१९ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VIVEK VUAY HOSHING 


DN: c=IN, ०२०५ |, titl 
\donym=133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 

‘di . 


b755d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001 
t= MAHARASHTRA, 


HOSHING / ओय 
(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक , कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर/पुणे. 
सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) . 
विभागीय वन अधिकारी, कार्य आयोजना, नागपूर/चंद्रपूर/पुणे/डहाणू/औरंगाबाद/धुळे. 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /पुणे. 
११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


mm 


CG Cc 
आ. टा. el ee जिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२३/प्र.क्र.७४/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२३/प्र.क्र.9४/फ-६ 


दिनांक :- २१ सप्टेंबर 2023 चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

ha ; वनसंरक्षक ee 
2. उपवनसंरक्षक ३ 
३. कार्यालय अधिक्षक ee 
४. वनक्षेत्र सर्व्हेक्षक en 
षु. वनसर्व्हेक्षक २ 
६. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 1 ee 
७. लघुलेखक (निम्नश्रेणी) शिका 
८. लघुटंकलेखक i a 
8. मुख्य लेखापाल —_ aS 
बन्या ०. लेखापाल ८ 
fa १, लिपीक-नि-टंकलेखक १३ 
१२. वनरक्षक २७ 
१३. नाईक oe 
१४. शिपाई शिक्का ० 

एकुण पदे ७१ 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 


db755d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, 
st=MAHARASHTRA, 
H O S H | N G serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb0 1 7e4922f7356cc5 


Date: 2023.09.21 16:54:29 +05'30° 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग 


edc76102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


seudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17 


